WORM मत्स्यव्यवसाय सहकारी 
संस्था (प्राथमिक), मच्छिमार विविध 
कार्यकारी सहकारी संस्था, जलाशयावर 
निर्माण करावयाचा संघ व भूजलाशयीन 
जिल्हा मच्छिमार संघ नोंदणीसाठी 
सुधारित निकषामध्ये नाहरकत 
प्रमाणपत्राच्या अनुषंगाने करावयाच्या 
बदलाबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन पुरकपत्र क्रमांक : मत्स्यवि २०२२/प्र.क्र.१३२/पदुम १३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई -४०० ०३२. 
दि . ३० नोव्हेंबर २०२२ 


वाचा - 
१. शासन निर्णय क्रमांक : मत्स्यवि २०१६/प्र.क्र.१७१(भाग १)/पदुम १३ दि.०३.०७.२०१९ 


प्रस्तावना - : 


उपरोक्त वाचा क्र.१ येथे नमूद शासन निर्णयान्वये YTS RTA मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था 
(प्राथमिक), मच्छिमार विविध कार्यकारी सहकारी संस्था, जलाशयावर निर्माण करावयाचा संघ व 
WR जिल्हा मच्छिमार संघ नोंदणीसाठी सुधारित निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. 

सदरहू शासन निर्णयातील तरतूद क्र.१.१.१ नुसार ज्या तळाव/जलाडायावर नोंदणी करावयाची 
आहे, त्या तलावाबाबतचे नाहरकत प्रमाणपत्र संबधित जिल्ह्याचे सहाय्यक आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय यांनी 
देणे आवश्‍यक आहे. तथापि ज्या मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था ह्या दि.०३.०७.२०१९ पुर्वी नोंदणीकृत 
झालेल्या आहेत तसेच संस्थेच्या उपविधीमध्ये संबधित तलावाच्या कार्यक्षेत्राचा उल्लेख आहे परंतु 
ज्यांच्याकडे नोंदणी वेळेस मत्स्यव्यवसाय विभागाकडून देण्यात येणारे नोंदणी नाहरकत प्रमाणपत्र 
नाही अशा मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था तलाव ठेका नुतनीकरण प्रक्रियेपासून वंचित राहत 
असल्यामुळे संबधित संस्थेच्या सभासदांच्या उपजिविकेचा प्रश्न निर्माण झाल्याचे शासनाच्या निदर्शनास 
आले आहे . 

सबब यासंदर्भात वाचा क्र१. येथे नमूद शासन निर्णयामधील तरतूद क्र.१.१.१ मध्ये खालील 
नमूद तरतूद समाविष्ट करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती . 


शासन निर्णय क्रमांकः मत्स्यवि २०२२/प्र.क्र.१३२/पदुम 93 


शासन पुरकपत्र: 
तरतूद क्र.१.१.१ अ) तथापि ज्या मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था ह्या दि.०३.०७.२०१९ पुर्वी 
नोंदणीकृत झालेल्या आहेत तसेच संस्थेच्या उपविधीमध्ये संबधित तलावाच्या कार्यक्षेत्राचा उल्लेख आहे. 
अशा मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्थांना विभागाच्या नाहरकत प्रमाणपत्राची आवश्‍यकता असणार नाही. 
सदर शासन पुरकपपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२२११३०११५३२८३००१ असा आहे. हे 
पुरकपत्र डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार FATA. ~ASHWINI १५-07 £- 
JADHAV 


(अश्विनी जाधव) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


. मा. राज्यपाल यांचे सचिव 


१ 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

३. सर्व मा. मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 
४. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव 

५. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य 

६. अप्पर मुख्य सचिव (महसूल) मंत्रालय, मुंबई ३२ 

७. प्रधान सचिव (वित्त) मंत्रालय मुंबई ३२ 

८. प्रधान सचिव (वने) मंत्रालय मुंबई ३२ 

९. प्रधान सचिव (ग्रामविकास) मंत्रालय मुंबई ३२ 

१०.सचिव (सहकार) मंत्रालय मुंबई ३२ 

११.प्रधान सचिव (आदिवासी विकास) मंत्रालय मुंबई ३२ 

१२.प्रधान सचिव (सामाजिक न्याय) मंत्रालय मुंबई ३२ 

१३.सचिव (जलसंपदा) मंत्रालय मुंबई ३२ 

१४. सचिव (लक्षेवि) मंत्रालय मुंबई ३२ 

१५. आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१६. आयुक्‍त सहकार पुणे 

१७. सर्व विभागीय आयुक्‍त 

१८. सर्व जिल्हाधिकारी 

१९. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद 

२०. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र मत्स्योदयोग विकास महामंडळ, मुंबई 
२१. सर्व आयुक्‍त महानगरपालिका 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः AALS २०२२/प्र.क्र.१३२/पदुम 93 


२२. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णाखोरे विकास महामंडळ सिंचन भवन पुणे 

२३.कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, 
औरंगाबाद 

२४. कार्यकारी संचालक महाराष्ट्र विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर 

२५. कार्यकारी संचालक महाराष्ट्र तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगाव 

२६. कार्यकारी GASH, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ ठाणे 

२७. सर्व उपायुक्‍त, मत्स्यव्यवसाय 

२८. सर्व विभागीय सहआयुक्त निबंधक सहकारी संस्था 

२९. उपनिबंधक सहकारी संस्था (मत्स्य) आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय यांचे कार्यालय, मुंबई. 

३०. सर्व जिल्हा सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध) 

३१. सर्व सहाय्यक आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय 

३२. महालेखापाल (लेखापरिक्षक / लेखा अनुज्ञेयता) मुंबई / नागपूर 

३३. वित्त विभाग (व्यय २) मंत्रालय मुंबई ३२ 

३४. सर्व कृषि व पदुम विभागातील कार्यासने / निवड नस्ती. 


ae 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


